सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी 
मंजूर अनुदान बीडीएस वर वितरित 
होणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्नुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : दुविआ-१०२१/प्र.क्र.०९/पदुम-९ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ फेब्रुवारी, २०२१. 


संदर्भ :- आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालयाचे पत्र क्र आदुवि ०४ /अंपश्ा/दुरध्वनी 
विज पाणी / २०२०/३५४, दि. १४.०१.२०२१. 


ज्ञापन :- 

उपरोक्त विषयाच्या संदर्भाधीन पत्रान्वये शासनास सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार सन २०२०- 
२१ करिता मागणी क्र.डी-५, मुख्य लेखाशीर्ष "२४०४ दुग्धव्यवसाय विकास (अनिवार्य)" याखालील उप 
लेखाशीर्षातर्गत मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून खालील प्रमाणे एकूण रुपये ३८,३१,५००/- (अक्षरी रुपये अडतीस 
लक्ष एकतीस हजार पाचशे फक्‍त) इतकी रक्‍कम संगणक वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यास शासन मान्यता 


देण्यात येत se: 
(रुपये हजारात) 
विवरणपत्र 
06 दूरध्वनी, वीज,पाणी या उद्दीष्ठाखाली अनुदान मागणी . 
मुळ मंजुर दि.१६/०१/२१ करावयाची वितरित 
अनुदान बीडीएस वर | पर्यंत झालेला बीडीएस करावयाची 
अ.क्र. योजनेचे नांव वितरीत खर्च वरशिल्लक sae 

—— २७० 

ee शा दु यो औरंगाबाद प्रापण २४०४१४१७ ९०० ४०५ ४०५ | 
Pa २६० 

२ | शा दु यो औरंगाबाद संस्करण-२४०४१४२६ ८६४ ३८८ १३२ २५६ 
२०८ 

३ | शादुयोपरभणी प्रापण -२४०४२१८२ ६९२ ३११ ३११ शि 
| ५८६.५ 

४ | शादुयो परभणी संस्करण -२४०४२१९१ १९५४ ८७९ ८७९ शि 
शा २७.५ 

५ | शादुर्‍योनांदेड प्रापण -२४०४१८८३ ९० शि ee ३३ 
नांवेड सं ३९६ 

६ । शादुयोनांदेड संस्करण - २४०४१८९२ १३२० ५९४ ३९६ १९८ 
२४० 

9 शादु यो बीड प्रापण -२४०४१८३८ ८०० ३६० २४० १२० 
. २१६ 

८ | शादुयोबीड संस्करण -२४०४१८४७ ७२० ३२४ २१६ १०८ 
७.७५ 

९ । Bg aT AA प्रापण -२४०४१९३६ २५ शि १ २ ९ 
> ३४१.७५ 

शि ० शादु यो भुम सस्करण - २४०४१९४५ ११३७ ५११ ५११ शि 
९० 

हतं १ | शा दुयो उदगीर प्रापण -२४०४१४६२ ३०० १३५ १३५ [a 
| ११८८ 

१२ शादु यो उदगीर संस्करण- २४०४१४७१ ३९६० १७८२ १७८२ शि 
३८३१.५ 

एकूण १२७६२ ५७४० ५०१६ ७२४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुविआ-१०२१/प्र.क्र.०९/पदुम-९ 


सदर ज्ञापन वित्त विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्र.३७/२०२१/व्यय-२, दि.२२/०१/२०२१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या मान्यतेनूसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर BMA ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०२०३१७१८१४५४०१ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by UJWAL 8 SALVI 
UJWAL 8 SALVI ५०५५८७७ 


MAHARASHTRA, OU = AGRICULTURE 


AND ADF 
Date: 2021.02.03 17:26:10 +05'30' 


(उज्ज्वल साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर.महाराष्ट्र १/२. 
३) उप आयुक्त (वित्तीय सल्लागार) दुग्धव्यवसाय विकास विभाग,वरळी,मुंबई-१८ 
४) प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी,औरंगाबाद. 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी,औरंगाबाद. 
६) उपसचिव, (दुग्धव्यवसाय विकास), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७) वित्त विभाग (व्यय-२ व अर्थसंकल्प-१५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


